महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय 
वित्त आणि विकास महामंडळ मर्या. 
यांस सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरीता ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन) निधी वितरीत करण्यास 
मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : इमाव-२०२१/प्र.क्र.३६/महामंडळे 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ८ जून, २०२१ 


वाचा : १) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय वित्त आणि विकास 


महामंडळ मर्या. यांचे पत्र क्र.इमाविवि २०२१-२२/ळलेखा/१८२, दि.१.६.२०२१ 
रोजीचे पत्र. 
२) वित्त विभाग परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६.४.२०२१ 


शासन निर्णय 
सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरीता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि 


विकास महामंडळासाठी मर्या. ३६-सहायक अनुदाने (वेतन) यासाठी रु.९३७५६.०० हजार 
इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतूदीमधून महाराष्ट्र राज्य इतर 
मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळासाठी मर्या. या संस्थेस मूळ अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीच्या २५% च्या मर्यादेत रु. २३४३९.०० हजार (अक्षरी दोन कोटी चौतीस लक्ष 
एकोणचाळीस फक्त) इतके सहायक अनुदान (वेतन) खालील अटींच्या अधीन राहून 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१, 


योजनांतर्गत निधीतील खर्चासाठी शासनाने ठरविलेले निर्बंध काटेकोरपणे अंमलात 
आणावेत. तसेच, ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच योजनेसाठी 
निधी खर्च करण्यात यावा. 

व्यवस्थापनावरील खर्च मर्यादित ठेवण्याच्या दृष्टीने कामकाजात सुसूत्रता आणावी. 
विविध बाबींवर खर्च केलेल्या रकमांची तपशीलवार माहिती व त्यावर केलेला खर्च 
याची सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी. 

कार्यालयीन खर्चात काटकसर करावी. 

महामंडळाने कर्जाच्या वसुलीचे प्रमाण प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 

सदर योजनेचा निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रे तपासण्याच्या अधीन वितरीत करण्यात येत 
आहे. 

उपरोक्त निधीचा खर्च करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी सर्वसाधारण वित्तीय नियम, 
योजनेच्या अटी व शार्ती, CVC मार्गदर्शक सूचना, CAG निरीक्षणे इ. अनुपालन करून 
निधीचा विनियोग करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२१/प्र.क्र.३६/महामंडळे 


८. संदर्भ क्र.२ येथे नमूद दि.०८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील प्रत्येक अटींची 
पूर्तता 
महामंडळाकडून करण्यात यावी. 

९. परिपत्रकातील सूचनेनुसार वेतन अनुदान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये 
ECS gR प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या F offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 

२. वरील अनुदानाबाबत अवर सचिव (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी राहतील. सदर अनुदानाची रक्‍कम आहरित 
करण्यासाठी, कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), आहरण व संवितरण अधिकारी, विमुक्‍त जाती 
भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना घोषित करण्यात आले आहे. त्यांना सदर अनुदान म.को.नि.४४ मधील नमुन्यातील 
देयकान्वये महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्यादित), मुंबई 
यांस संवितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. 


३. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. झेडजी-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, ०३, मागासवर्गीयांचे कल्याण, 
१०२, आर्थिक विकास, (०३) स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान (०३) (०१) महाराष्ट्र राज्य 
इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळाला सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) (२२२५ ई ८५७, 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि. ६ एप्रिळ, २०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


च्‌. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥08/१9॥॥8.90४.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०६०८१५३०१५८१२२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igitally signed by VARSHA SUNIL SAMANT 


DN: c=IN, 0=G hi OTHER BACKWARD. 
BAHUJAN KALYAN DEPARTMENT, postalCode=400032, 


2.5.4.20=765dae4fef3315c4544a15270edc443fbacf630172fS5e6b7 


32d16b64198d8 1b: 
SAMAN T INumber=af4e3a3aadaca1026547ef614df4de89d66994806d 
37601 16b32bb3aadeaf9tb, -VARSHA SUNIL SAMANT 
Di 2021.06.08 15:36:40 +05'30' 
(व.सु.सामत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa: 


१) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागास वर्ग वित्त व विकास महामंडळ मर्या., 
मुंबई. 

३) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इमाव-२०२१/प्र.क्र.३६/महामंडळे 


४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे. 

५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१४/अर्थोपाय/अर्थसंकल्प-३/साउ) मंत्रालय, मुंबई. 

७ सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (महामंडळे) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


